महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) या संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील 
०९ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ भाग-४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जून, २०२२ 


वाचा . १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक २५.०९.२०१७ 
३. सा.न्या. व वि.स.विभाग, शा.नि.क्र.सीबीसी१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, 
दिनांक १६.०५.२००७. 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/४६४५, 
दिनांक ०९.११.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ व दिनांक २५.०९.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर २ 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक 08.99.2029 रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त वाचा 
येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ व दिनांक २५.०९.२०१७, रोजीच्या शासन निणयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( 
शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद 
अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात 
येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ भाग-४/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

३. श्री पंढरीनाथ साहेबराव जाधव व श्री. संदीप ज्ञानदेव मुळे, अधिव्याख्याता याचा परिविक्षाधीन कालावधी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १६.०५.२००७ मधील तरतूदीनुसार समाप्त करण्यात आला 
आहे. सदर झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार श्री पंढरीनाथ साहेबराव जाधव व श्री. संदीप ज्ञानदेव मुळे यांना 
भविष्यात इतर मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातवैघता प्रमाणपत्र सादर करणे 


आव्यक राहील. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६१४११३४०७६०२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
DN: CN = 


D E E PAK V | JAY कत GOVESNIIENT OE मक्ता 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


SHELAR sous 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
सर्व शिक्षण संचालक 


) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व SYA), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


८) x 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


4 


SG ८-४ 


८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ भाग-४/प्रशा-२ 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ भाग-४ /प्रशा-२, दिनांक १४ जून, २०२२ सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा । शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण  । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
हि २ ३ SoS ५ & (11: 0 ८ 
१ श्री. बुवा सुभाष | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | 98.02.2099 । १८.०८.२०१९ निरंक १८.०८.२०१९ १९.०८.२०१९ 
तुकाराम ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
२ श्री. सुर्यवंशी भारत | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | 08.02.2099  । ०८.०८.२०१९ निरंक ०८.०८.२०१९ ०९.०८.२०१९ 
महादेव 8890/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
३ श्री. जाधव पंढरीनाथ | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ११.०८.२०१७ — | १०.०८.२०१९ निरंक १०.०८.२०१९ ११.०८.२०१९ 
साहेबराव 8890/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
४ श्री. घुले प्रदीप ज्ञानोबा | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ९.०८.२०१७ ०८.०८.२०१९ निरंक ०८.०८.२०१९ ९.०८.२०१९ 
४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
4, श्री. सदगीर केलास | a1 क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | 28.02.2099 | २८.०८.२०१९ निरंक २८.०८.२०१९ २९.०८.२०१९ 
द्त्तू ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
६. श्री. माणिक माधवराव | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ३१.०८.२०१७ । ३०.०८.२०१९ निरंक ३०.०८.२०१९ ३१.०८.२०१९ 


जाधव 


४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ भाग-४/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
॥ 0 २ ३ Ss) 4 द a= चय ८ 
0. श्री. संदीप ज्ञानदेव | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | 02.02.2099 | 09.02.2098 निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
मुळे ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
८ श्रीमती नंदाला | शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ०५.१०.२०१७ । ०४.१०.२०१९ GC 92.92.2098 93.92.2098 
बालमणी दडरथकुमार | ४४१७/ प्र.क्र.४४/ Wan-2, दिनांक 
२५.०९.२०१७ 
९ श्रीमती नाडे योगेश्वरी । शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ०९.०८.२०१७ | ०८.०८.२०१९ ४० १८.०९.२०१९ १९.०९.२०१९ 
रमेश ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
DEEPAK VIJAY eee er त 
SHELAR Date: 2022.08.14 113622 00500" "१ 
(दीपक शेलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


